दिनांक 09.99.2004 पूर्वी पदभरतीची 
जाहिरात/ अधिसूचना निर्गमित झालेल्या 
प्रकरणी शासन सेवेत दिनांक ०१.११.२००५ 
रोजी किंवा त्यानंतर रुजू झालेल्या राज्य 
शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्र 
शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन 
योजना लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/(प्र.क्र.१००/२०२४)/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : १६ सप्टेंबर, २०२४ 


संदर्भ : १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दि.०२.०२.२०२४. 
२. केंद्र शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतन धारकांचे कल्याण विभागाचे पत्र क्र.५७/०५/२०२१- 
पी व पीडब्ल्यू (बी), दि.०३.०३.२०२३. 
३. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०२४/प्र.क्र.१८/सेवा-४, दि.०२.०५.२०२४ 


प्रस्तावना : 


केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांची नियुक्‍ती (Appointed) ज्या पदावर किंवा Rat 
जागेवर करण्यात आली आहे व ज्याची जाहिरात / भरतीची / नियुक्तीची अधिसूचना नवीन निवृत्तीवेतन 
योजना लागू करण्याच्या अधिसूचनेच्या दिनांकापूर्वी म्हणजेच दि.२२.१२.२००३ पूर्वी निर्गमित झाळी आहे व 
जे दि.०१.०१.२००४ रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत दाखल झाले आहेत व ज्यांना नवीन परिभाषित 
अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू झाली, त्या केंद्र शासनाच्या अधिकारी / कर्मचारी यांना केंद्रीय नागरी 
सेवा (निवृत्ती) नियम, १९७२ / २०२१ लागू करण्याचा एक वेळ पर्याय (One Time Option) देणेबाबत केंद्र 
शासनाच्या निवृत्तीवेतन व निवृत्तीवेतनधारकांचे कल्याण विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.२ येथील कार्यालयीन 
ज्ञापनान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. 


२. केंद्र शासनाच्या उपरोक्त निर्णयाच्या धर्तीवर राज्य शासनाच्या सेवेत जे अधिकारी / कर्मचारी 
दि.०१.११.२००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्‍त करण्यात आले आहेत तथापि त्यांची पदभरतीची जाहिरात 
/ अधिसूचना दि.०१.११.२००५ पूर्वी निर्गमित झालेली आहे अशा राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे 
अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक 
नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यासाठी एक वेळ पर्याय (One Time Option) संदर्भाधिन क्र.१ येथील शासन 
निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे. या निर्णयानुसार जलसंपदा विभागाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील 
अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे अर्ज / विकल्प शासनास प्राप्त झालेले आहेत. 

३. सदर अधिकाऱ्यांची नियुक्‍ती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, अधिसूचना क्रमांक ३७४ (१/एक 
(१/२००४/तीन, दि.१५ सप्टेंबर, २००४ अन्वये महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा-२००४ मध्ये सरळसेवा 
भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या एकत्रित स्पर्धा परिक्षेच्या जाहिरातीद्वारे करण्यात आली आहे. सदर परीक्षा 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/(प्र.क्र.१००/२०२४)/आ (वर्ग-१ 


शनिवार, दि.०५ फेब्रुवारी, २००५ व रविवार, दि.०६ फेब्रुवारी, २००५ रोजी घेण्यात आली होती. महाराष्ट्र 
अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा - २००४ च्या मागणी पत्रानुसार सन २००४ मध्ये सरळसेवा भरतीद्वारे घेण्यात 
आलेल्या एकत्रित स्पर्धा परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने केलेल्या 
शिफारशीनुसार उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना जलसंपदा विभागात सहायक कार्यकारी अभियंता, गट-अ या 
पदावर जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय, क्र.नियुक्‍ती १००७/(१०२/२००७)/आ(संनि), दि.३१.०८.२००७, 
दि.०६.०९.२००७ व दि.१९.९.२००७ अन्वये नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. 


४. सदर अधिकाऱ्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.०२.०२.२०२४ मधील तरतूदीनुसार महाराष्ट्र 
नागरी सेवा ( निवृत्तिवेतन ) नियम, १९८२ आणि अनुषंगिक नियमाच्या तरतूदी लागू करण्याबाबत शासन 
खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 


शासन sear :- 


जलसंपदा विभागांतर्गत अधीक्षक अभियंता (स्थापत्य) या पदावर सध्या कार्यरत असणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांना वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.४६/सेवा-४, दि.०२.०२.२०२४ मधील 
तरतुदीनुसार महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतन) नियम, १९८२, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तिवेतनाचे 
अंशराशीकरण) नियम, १९८४ व महाराष्ट्र सर्वसाधारण भविष्यनिर्वाह निधी नियम, १९९८ व अनुषंगिक 
नियमाच्या तरतूदी लागू करण्यात येत आहेत :- 


अ.क्र. | अधिका-याचे नाव व पदनाम मुळ संवर्ग | सद्याच्या पदस्थापनेचे कार्यालय अर्ज प्राप्त 
दिनांक 

me श्री.कोल्हे प्रवीण शिवाजी, स.का.अ. | अधीक्षक अभियंता तथा उप सचिव २८.०२.२०२४ 
अधीक्षक अभियंता जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

2 | stare जयवंत सदाशिव, स.का.अ. | अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे | १८.०३.२०२४ 
अधीक्षक अभियंता प्रकल्प मंडळ,जि.सातारा. 

3 श्री.गाडे बापूसाहेब जगन्नाथ, । स.का.अ. | अधीक्षक अभियंता, बुलढाणा ०८.०२.२०२४ 
अधीक्षक अभियंता पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, 

जि. बुलढाणा. 

४ | shart विजयकुमार स.का.अ. | अधीक्षक अभियंता, दक्षिण कोकण २९.०२.२०२४ 
बळीराम, पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, ओरोस- 
अधीक्षक अभियंता जि.सिंधुदुर्ग. 

५ | श्रीमती पोतदार जया प्रविण स.का.अ. | अधीक्षक अभियंता व पदसिध्द उप ०५.०४.२०२४ 
(श्रीम. गोंडचर जया सचिव , जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, 
नामदेवराव), मुंबई. 
अधीक्षक अभियंता 

६ | श्रीमती बोधेकर सविता स.का.अ. | अधीक्षक अभियंता, दक्षता पथक, ०१.०३.२०२४ 
चंद्रशेखर जि.ठाणे. 
(श्रीम.पाटील सविता बालगोंडा) 
अधीक्षक अभियंता 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/(प्र.क्र.१००/२०२४)/आ (वर्ग-१ 


७ | श्री.चिश्‍ती इलियास महमद स.का.अ. । अधीक्षक अभियंता, बीड पाटबंधारे ०३.०४.२०२४ 
पाशा, प्रकल्प मंडळ,जि. बीड 
अधीक्षक अभियंता 

८ _ श्रीमती देशमुख रश्‍मी संदीप । स.का.अ. | अधीक्षक अभियंता,दक्षता पथक, १५.०५.२०२४ 
(श्रीम. ठाकरे र्मी रमेठाचंद्र), जि.अमरावती. 
अधीक्षक अभियंता 

९ श्री.दाभाडे योगेश रामदास, स.का.अ. | अधीक्षक अभियंता, अकोला सिंचन १८.०४.२०२४ 
अधीक्षक अभियंता मंडळ,जि. अकोला 


२. वरील अधिकाऱ्यांनी जुनी निवृत्तीवेतन योजना आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा पर्याय 
विहित मुदतीत सादर केला आहे. 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय दि.०२.०२.२०२४ नुसार वरील विवरणपत्रात नमूद केलेल्या 
अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना व अनुषंगिक नियम लागू करण्यात येत असल्यामुळे त्यांचे नव्याने 
भविष्यनिर्वाह निधी (GPF) खाते तात्काळ उघडण्यात यावे. तसेच सदर अधिकार्‍यांचे राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन 
प्रणाली (NPS) मधील खाते बंद करुन त्यातील अधिका-यांच्या हिऱ्याची रक्‍कम देय / अनुज्ञेय व्याजासह 
संबंधित अधिका-यांच्या नव्याने उघडण्यात येणा-या भविष्यनिर्वाह निधी खात्यात जमा करावी. 


8. वरील अधिकाऱ्यांच्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन (NPS) खात्यातील राज्य शासनाच्या हिऱ्याची रक्‍कम 
देय / अनुज्ञेय व्याजासह राज्याच्या एकत्रित निधीत वळती करण्यात यावी 


५. याकरिता संदर्भ क्र.३ येथील दि.०२.०५.२०२४ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विहित केलेल्या 
कार्यपध्दतीनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. सदर कार्यवाहीकरीता संबंधित अधिकाऱ्यांच्या आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी (लेखा विभाग) यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०९१६१११२२२२८२७ असा आहे. 
हा शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ; 


RAKHI VASANTRAO 
CHAVAN 


(राखी चव्हाण) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

२. सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३. सर्व संबंधित मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग. 

४. सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांचे आहरण व संवितरण अधिकारी व नियंत्रक अधिकारी (लेखा विभाग). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/(प्र.क्र.१००/२०२४)/आ (वर्ग-१ 


५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
७. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, 

१०. उप सचिव (सेवा-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. सर्व संबंधित अधिकारी. 

१२. कार्यासन अधिकारी (रोखशाखा/क्षेप्र/आ(मंत्रालय)), जळसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३. आ(वर्ग-१) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


